मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 
योजना या योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या 
वर्षाकरीता निवड करण्यात आलेल्या 
खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, 2093 

२) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९, दिनांक २३ जुले, २०१९ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० 
४ शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. अर्थसं. २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि. ४ मे, २०२० 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्यांक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमझासकीय सेवेत संधी उपलबध 
करण्याकरीता केंद्रीय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी 
तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील प्रवेशाकरीता घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेशा परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी 
आणि इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरीता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करण्याकरीता 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


या योजनेअंतर्गत राज्यतील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे व पुणे या शहरांमध्ये अल्पसंख्याक 
उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ अन्वये निवड करण्यात आली 
आहे. दि. २५ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे व पूणे या 
केंद्रावरील ज्या प्रशिक्षण संस्थांनी प्रशिक्षण वर्ग प्रत्यक्ष सुरु केले आहे अशा संस्थांनी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव 
शासनास सादर केले आहे. SA संस्थांना सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून प्रथम टप्पा अनुदान 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या योजनेअंतर्गत राज्यतील मुंबई, नाशिक, 
अमरावती, नागपूर, ठाणे व पुणे येथील प्रशिक्षण केंद्रासाठी निवड करण्यात आलेल्या व प्रत्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग सुरु 
केलेल्या संस्थांना शासन निर्णय दि. २५ जून २०१३ मधील विहीत अटी व शर्तीची यांची पूर्तता व टप्पा अनुदान 
पध्दतीनुसार प्रथम टप्पा अनुदान मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. त्यानुसार, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
रु.७ कोटी पैकी संदर्भ क्र. 3 दि. १६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकानुसार एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या १०% निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार १० % च्या प्रमाणात रुपये ७० लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
आहे. उपलब्ध रुपये ७० लक्ष तरतूदीमधून परिशिष्ठ-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षण संस्थांना रु.२०,७८,०००/- 
(अक्षरी रुपये वीस लक्ष अष्ठयाहत्तर हजार फक्त) अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय वित्त विभाग दि. ४ मे, २०२० मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार सदर निधी वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


विकास विभाग हे अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच उपसचिव, अल्पसंख्याक 
विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 


३. सदर रक्कमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


४. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने याबाबतचा वर्षनिहाय लेखा विषयक तपशील ठेवावा. तसेच ज्या बाबीसाठी 
अनुदान वितरीत करण्यात आळे आहे, त्याबाबीवरच खर्च करण्यात यावे. या रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर बाबीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
परिशिष्ठ-ब येथे नमूद केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षण संस्थेने शासन निर्णय दि. २५ जून, 
२०१३ मधील तरतूदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल 
करण्यात येईल. 


प्‌. हा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २१०/ 
२०२०/व्यय-१/१३.१०.२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. 
१६ एप्रिल, २०२० मधील सर्व परिच्छेद व सोबतच्या परिशिष्ठामधील मागदर्शक सूचनास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


9. यासाठी होणारा खर्च सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (०१), 
मोफत शिकवणी व संलग्न योजना याकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), कार्यक्रम ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१११११६०४५०८४१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Dinesh M. Sate Seat 
Sonavane | EEE ean 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


अध्यक्ष/सचिव, संबंधित संस्था 


) मा. राज्यापालाचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
3) मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री 
) अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०) उपसचिव, कार्यासन व्यय-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी, कार्यासन ७/२ (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन -९ . 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का.९ दि. ११ नोव्हेंबर, २०२० 


परिशिष्ट : “अ 


अ.क. | केंद्र | संस्थेचे नाव | अभ्यासक्रम | मंजूर | संस्थांना अदा | टप्पानिहाय अनुदान | मंजूर अनुदान 
विद्यार्थी करण्यात मंजूरीसाठी प्रस्ताव 
संख्या यावयाची 
रक्‍्कम/निधी 
एम. टी. ११वी सी.ई.टी. १२० | रु.२०,०००/- प्रती । संस्था निवडीनंतर १० रु.२,४०,०००/- 
एज्युकेअर लि., | सन २०१९-२० उमेदवार प्रतीवर्ष ।% 
मुंबई करीता किंवा संस्थेमार्फत  । (१२०%५२०,०००)१०)/१ 
र मुंबई आकारण्यात येणारी | co=2,¥0,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
qo वी अनुत्तीर्ण १४० | प्रती उमेदवार संस्था निवडीनंतर १० रु.५६,०००/- 
विद्यार्थ्यांसाठी रु.४००० किंवा % = 
विशेष शिकवणी संस्थेमार्फत (YoX¥,000X40)/4o 
आकारण्यात येणारी | ०५६,०००/- 
मुंबई सिध्दीकी फी यापैकी जे कमी 
२ एज्युकेशन अँन्ड असेल ती रक्‍कम 
वेल्फेअर ट्रस्ट, | १२ वी अनुत्तीर्ण 7 ०० | प्रती उमेदवार संस्था निवडीनंतर १० रु.५०,०००/- 
मुंबई विद्यार्थ्यासाठी रु.५००० किंवा % = 
विशेष शिकवणी संस्थेमार्फत (0oXY,000X40)/4o 
आकारण्यात येणारी | ०५०,०००/- 
फी यापैकी जे कमी 
असेल ती रक्‍कम 
मुंबई एकूण | रु.३,४६,०००/- 
केंद्रीय ३५ | रु.२५,०००/- संस्था निवडीनंतर २५ रु.२,१८,७५०/- 
लोकसेवा प्रत्येक उमेदवार % = 
आयोग स्पर्धा किंवा GAA  । (34X2Y4,000X2Y)/4o 
परीक्षा सन आकारण्यात येणारी | ०२,१८,७५०/- 
२०१९-२० फी यापैकी जी कमी 
करीता असेल ती रक्‍कम 
आदर्श महाराष्ट्र राज्य ३५ | रु.२०,०००/- संस्था निवडीनंतर २५ रु. १,७५,०००/- 
३ | अमरावती | मल्टीपर्पज लोकसेवा प्रत्येक उमेदवार % = 
सोसायटी, आयोग स्पर्धा किंवा संस्थेमार्फत  । (34X20,000X24)/Io 
अमरावती परीक्षा आकारण्यात येणारी | o=4,94,000/- 
(राजपत्रित) सन फी यापैकी जी कमी 
२०१९-२० असेल ती रक्‍कम 
करीता 
महाराष्ट्र राज्य ३५ | रु.१५,०००/- संस्था निवडीनंतर २५ रु.१,३१,२५०/- 
लोकसेवा प्रत्येक उमेदवार % = 
आयोग स्पर्धा किंवा संस्थेमार्फत  । (34X94,000X24)/90 
परीक्षा आकारण्यात येणारी | o=9,39,240/- 
(अराजपत्रित)स फी यापैकी जी कमी 
न २०१९-२० असेल ती रक्‍कम 
करीता 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


४ | अमरावती | एक्सेल ११वी सी.ई.टी. ८० | रु.२०,०००/- प्रती । संस्था निवडीनंतर १० रु.१,६०,०००/- 
फाऊन्डेशन सन २०१९-२० उमेदवार प्रतीवर्ष ।%२[ 
अमरावती करीता किंवा संस्थेमार्फत | (८०५२०,०००>१०/१० 
आकारण्यात येणारी | o=4,§0,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
अमरावती एकूण | रु.६,८५,०००/- 
११ वी सी.ई.टी. yo | रु.२०,०००/- प्रती | संस्था निवडीनंतर qo रु.१,००,०००/- 
सन २०१९-२० उमेदवार प्रतीवर्ष ।%२[ 
करीता किंवा संस्थेमार्फत  । (५०९२०,०००>१०)/१० 
आकारण्यात येणारी | o=4,00,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
डायमंड 
५ | नागपूर । चॅरिटेबल ट्रस्ट, | १० वी अनुत्तीर्ण ५५ | प्रती उमेदवार संस्था निवडीनंतर १० रु.२२,०००/- 
नागपूर विद्यार्थ्यांसाठी रु.४००० किंवा % = 
विशेष शिकवणी संस्थेमार्फत (44X¥8,000X40)/4oo 
आकारण्यात येणारी | =22,000/- 
फी यापैकी जे कमी 
असेल ती रक्‍कम 
१२ वी अनुत्तीर्ण ५५ | प्रती उमेदवार संस्था निवडीनंतर १० रु.२७,५००/- 
विद्यार्थ्यांसाठी रु.५००० किंवा % = 
विशेष शिकवणी संस्थेमार्फत (44X4,000X40)/4oo 
आकारण्यात येणारी | =29,400/- 
फी यापैकी जे कमी 
असेल ती रक्‍कम 
६ । नागपूर | अंजुमन हामी ए | ११वी सी.ई.टी. ३० | रु.२०,०००/-प्रती | संस्था निवडीनंतर १० रु.६०,०००/- 
इस्लाम, नागपूर | सन २०१९-२० उमेदवारप्रतीवर्ष |% 
करीता किंवा संस्थेमार्फत  । (३०९२०,०००>१०)/१० 
आकारण्यात येणारी | ०5६०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
७ | नागपूर | स्पंदन grt सेवा go | रु.८,०००/- प्रती | संस्था निवडीनंतर २५ रु.८०,०००/- 
बहुउद्देशीय परीक्षा उमेदवार प्रतीवर्ष | %= 
शिक्षणसंस्था, किंवा संस्थेमार्फत  । (४०९८,०००>१०/१०० 
नागपूर आकारण्यात येणारी | =L0,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
नागपूर एकूण | रु.२,८९,५००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


८ पुणे महाराष्ट्र ११वी ३५ | रु.२०,०००/- प्रती । संस्था निवडीनंतर १० | रु.७०,०००/- 
कॉस्मोपोलिटन | सी.ई.टी. सन उमेदवारप्रतीवर्ष | Y= 
एज्युकेशन २०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत  । (34X20,000X40)/4o 
सोसायटी, पुणे | करीता आकारण्यात येणारी | o=(90,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
केद्रीय ३५ | रु.२५,०००/- संस्था निवडीनंतर २५ | रु.१,३७,५००/- 
लोकसेवा (प्रत्यक्ष | प्रत्येक उमेदवार % = 
आयोग स्पर्धा प्रवेश | किंवा संस्थेमार्फत  । (२२९२५,०००५२५/१० 
परीक्षा सन दिलेल्या आकारण्यात येणारी | ०-१,३७,५००/- 
२०१९-२० विद्यार्थ्यां] फी यापैकी जी कमी | (प्रत्यक्ष प्रवेश दिलेल्या 
द पुना गुजराती | करीता ची संख्या! असेल ती रक्कम । विद्यार्थी संख्येनुसार) 
केळवणी मंडळ, २२) 
त य. पुणे महाराष्ट्र ३५ | रु.२०,०००/- संस्था निवडीनंतर २५ । रु.१,१०,०००/- 
राज्य (प्रत्यक्ष | प्रत्येक उमेदवार % = 
लोकसेवा प्रवेश | किंवा संस्थेमार्फत  । (22X20,000XQY)/4o 
आयोगस्पर्धा | दिलेल्या। आकारण्यात येणारी | o=9,90,000/- 
परीक्षा विद्यार्थ्यां] फी यापैकी जी कमी | (प्रत्यक्ष प्रवेश दिलेल्या 
(राजपत्रित) ची संख्या। असेल ती रक्‍कम विद्यार्थी संख्येनुसार) 
सन २०१९- 22) 
२० करीता 
| ० पुणे नव दिशा बँकींग सेवा ८० | रु.८,०००/- प्रती संस्था निवडीनंतर २५ | रु.१,६०,०००/- 
मागासवर्गीय । परीक्षा उमेदवारप्रतीवर्ष | Y= 
बहुउद्देशीय किंवा संस्थेमार्फत  । (८०९८,०००१०/१०० 
सोसायटी आकारण्यात येणारी | _१,६०,०००/- 
संचलित फी यापैकी जी कमी 
युपीएससी असेल ती रक्‍कम 
अँकेडेमीया, पुणे कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
एकूण पुणे | रु.४,७७,५००/- 
| १ नाशिक | एम.टी. ११वी ४० | रु.२०,०००/- प्रती । संस्था निवडीनंतर १० रु.८०,०००/- 
एज्युकेअर लि., | सी.ई.टी. सन उमेदवार प्रतीवर्ष |% > 
मुंबई २०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत — | (४०९२०,०००९१०/१० 
करीता आकारण्यात येणारी | ०5८०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
एकूण नाशिक रु.८०,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


१२ ठाणे | एम. टी. ११ वी रु.२०,०००/- प्रती । संस्था निवडीनंतर १० रु.२,००,०००/- 
एज्युकेअर लि., | सी.ई.टी. सन उमेदवार प्रतीवर्ष =| %= 
मुंबई २०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत | (900X20,000X40)/4 
करीता आकारण्यात येणारी | co=2,00,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
एकूण ठाणं रु.२,००,०००/- 
एकूण रुपये | रु.२०,७८,०००/- 
एकूण अक्षरी रुपये वीस लाख अष्ट्याहत्तर हजार फक्त 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


Dinesh M. Maceo = Goverment sa 
Sonavane पा य 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ११ नोव्हेंबर, २०२०. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ----- नोव्हेंबर, २०२० 
अन्वये वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा 
निधी पुढील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


अभ्यासक्रमाचे नाव विद्यार्थी एकूण मंजूर 
संख्या अनुदान 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष 
/ अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली 
आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात 
विनियोग झाला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची 
पुनरावृत्ती झालेली नाही, याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत 
करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


